सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिता निर्माण करण्यात 
आलेल्या अधिसंख्य पदाला मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-१९२०/प्र.क्र.१२/प्रशा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- १ जानेवारी, २०२१ 


वाचा- १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दि. २१ डिसेंबर, २०१९. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४-अ, 
दि. १८.०१.२०२०. 

३) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि. २७.११.२०२०. 

8) शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४-अ, 
दि. १०.१२.२०२०. 


झासन निर्णय:- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) मधील श्री.आरीफ Gert शेख, सहायक कक्ष अधिकारी यांचा 
अनुसूचित जमातीचा जाती दावा अवैध ठरल्यामुळे त्यांच्या सेवा संदर्भ क्र. २ अन्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
2. सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक यांच्याकरिता संदर्भ क्र. २ अन्वये सामान्य प्रशासन 
विभागाने मंत्रालयीन विभागाकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण केली आहेत. 


३. शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग दि.१०.१२.२०२० नुसार आता वरील 
संदर्भ क्र.२ अन्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदावरील सेवेस / 
नियुक्त्यांना ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिळे असते तर ते 
ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन त्यावर 
अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतची कार्यवाही संदर्भाधीन क्रमांक ३ 
मधील तरतूदींनुसार संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांमार्फत करण्यात यावी SAT सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 


४. त्याप्रमाणे, संदर्भ क्र. १ व २ अन्वये, या विभागाकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या खालील संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदांना पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त 
झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन त्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी 
जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९२०/प्र.क्र.१२/प्रश्ञा-२ 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम संवर्ग सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
| श्री.आरीफ बुडान are | सहायक कक्ष | गट-ब (अराजपत्रित) दि. ३०.०६.२०२७ 
अधिकारी 


५. याद्वारे, मुदतवाढ देण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदावरील खर्च हा या विभागाच्या, “मागणी क्र.एच-४ 
(संगणक क्र.३४५१०२६२)लेखाशीर्ष-३४५१-सचिवाळय आर्थिक सेवा-०९०-सचिवालय (१), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग (ख्रुद्द(१३), ०१- वेतन ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२०-२०२१या 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, 
दि. २७.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२१०१०११६४४३१९२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
M ri d U | a ५ a nj eev घर लद ahr cu Pi Works Department, 


post -400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b989f1 1a955bd12836202040b21 122502b1ac600cf24865b3b7d7169e14 
596c4, 
‘serialNumber=78938dc1a8d99535f81 eab6231e13c14832917d8f8c7b0424b0fac3 
eshpande Biv eager oan 
Date: 2021.01.11 11:54:28 +05'30" 


( मृ.सं.देशापांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


डू 


१. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 

२. सचिव ( रस्ते/बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुबई, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. सह सचिव (सेवा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/१४-अ, मंत्रालय, मुंबई 
९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग/आपुक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 

qo. रोखशाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

११. श्री.आरीफ बुडान शोख, सहायक कक्ष अधिकारी 
१२.वैयक्तिक नस्ती / निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


